RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सदस्य- सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगरविकास विभाग 

सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 


सूचना 
क्रमांक नावि/ प्र. छा . स./ प्रा. यो . नाशिक / कलम २० (४)/मौजे वाकी, तालुका इगतपुरी / गट नंबर १०० व इतर/ ५३२/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक 
जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली 
असून, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत मौजे वाकी, तालुका इगतपुरी , जिल्हा 
नाशिक येथील गट नंबर १०० , १०१, १०२, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९ ( पै. ), ११० (पै.), ११५ (पै .), १२६ , १३९ ( पै.), १४१, १४२ व १६४ 
मधील १० . २३ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि - १३ , दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/ प्र .क्र . ४९ / १५ / नवि - १३ , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश 
दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी “रहिवास विभाग ” असा बदल 
करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार 
उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे 
ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे). 

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 
( ३) प्रस्तावाखालील एखादा गट / सर्वे नंबर सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीनुसार ज्या अटी / शर्तीवर खरेदी केलेला असेल , त्याच 

प्रयोजनासाठी संबंधित जमिनीचा वापर करणेबंधनकारक राहील . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


( ४) प्रस्तावांतर्गत ज्या जमिनी आदिवासींच्या मालकीच्या आहेत, त्या जमिनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिताचे कलम ३६ मधील तरतुदीनुसार 

सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित करता येणार नाहीत . 
( ५ ) विषयाधीन जागेस अर्जदार / विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. 


( ६ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


( ७) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना, प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या 

१० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ. मी. क्षेत्राचे “प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ . मी. क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र ” या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक राहील . 
( ८ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 

( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट- कलम (१) अन्वयेनिर्णय क्रमांक टीपीएस- १८१५ /प्र.क्र . ४९ / १५/ नवि - १३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक, नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि /प्र. छा. स ./ प्रा . यो . नाशिक/ कलम- २० ( ३)/मौजे वाकी , तालुका इगतपुरी / गट नंबर १०० व इतर/ १५७९ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ 
व शुद्धीपत्रक क्रमांक १७३९ , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती 
दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना 
प्राधिकृत करण्यात आले होते; 

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० ( ४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला 
आहे; 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे . 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे वाकी, तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर १०० , १०१, १०२ , 
१०४, १०५, १०६, १०७ , १०८ , १०९ ( पै.), ११० ( पै.), ११५ ( पै. ), १२६ , १३९ ( पै.), १४१ , १४२ व १६४ मधील १०. २३ हेक्टर क्षेत्राचा वापर , 
सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी “रहिवास विभाग ” असा बदलण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


३ 


अटी 


( १) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, अर्जदार यांना सदर जागेचा विकास करणे 

बंधनकारक राहील. 
(२) प्रस्तावाखालील एखादा गट / सर्वे नंबर सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीनुसार ज्या अटी / शर्तीवर खरेदी केलेला असेल, त्याच 

प्रयोजनासाठी संबंधित जमिनीचा वापर करणे बंधनकारक राहील . 


( ३) प्रस्तावांतर्गत ज्या जमिनी आदिवासींच्या मालकीच्या आहेत, त्या जमिनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिताचे कलम ३६ मधील तरतुदीनुसार 

सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित करता येणार नाहीत . 
( ४) विषयाधीन जागेस अर्जदार / विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी . 


( ५ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


( ६ ) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना, प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या 

१० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ. मी. क्षेत्राचे “प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ . मी. क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र ” या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक राहील . 
( ७) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील -- 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ८ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 
वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


( १) जिल्हाधिकारी, नाशिक 
( २) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक 
प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य- सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning ,Nashik Division , Nashik 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


No. NKDN / P .S .C ./R . P. Nashik/ Sect. 20 (4 )/Mouze Waki, taluka Igatpuri/G . No. 100 and other/532 / 
2017 . - Whereas, the Governmenthas sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 
21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ") under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act”) and has come into force 
with effect from 16th September 2013 and whereas, in the said Regional Plan , the land admeasuring 
about 10 .23 hectare bearing GatNos . 100 , 101 , 102 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 (Pt.) , 110 (Pt.) , 115 (Pt.), 
126 , 139 (Pt.), 141, 142 and 164 of Mouze Waki, taluka Igatpuri, district Nashik (hereinafter referred to as 
" the said area " ) is included in Agriculture Zone ; 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and Resolution No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13, dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the 
said Government Resolution ") has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the 
procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the 
areas of Sanctioned Regional Plans, and for thatpurpose constituted “ ProposalScrutiny Committee " ; 


and whereas, the" Proposal Scrutiny Committee " constituted under the above mentioned Government 
Resolution is of the opinion that the said land " shall be deleted from " Agriculture Zone " and to be included 
in “ ResidentialZone”, in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the said Act, 
subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the proposed modification ”) . 


( 1) It shallbe binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 


(2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelinesmentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 


( 3) Any Survey No. /Gat No. under proposal, purchased on conditions imposed while granting 

permission by Appropriate Authority then it is binding to develop that land for the same purpose 
only. 


(4 ) The lands which are Aadivasi land, can not transfer withoutpermission of Appropriate Authority 

as per Section 36 of Land Ravenue Code . 


(5 ) Applicant /Developer shall make necessary arrangements to provide water supply to the said 

land , at his own cost. 
(6 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land . 


(7 ) 


While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq .mtrs. for 
“ Primary School and Playground " and area admeasuring 2000 sq . mtrs . for “ Shopping Centre ” 
in addition to 10 per cent Amenity Space required as per Sanctioned Development Control 
Rules of Regional Plan . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


५ 


( 8 ) It shall be binding to sale layout plot/ flat of the said land as per table given below -- 

TABLE 


Corelation of layout plot / flat with development of basic infrastructure 
After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total plots / flats 

shall be permissible . 
After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure 

shall be permissible . 
After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure 

shall be permissible . 
After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure 

shall be permissible . 
After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure 

shall be permissible . 
and whereas , as per the provision of sub - section ( 1) of the Section 151 of the said Act, Government 
vide Notification No . TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers , under 
Section 20 (2 ), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 


and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No . NKDN /P . S .C ./R . P . Nashik /Sect.20 ( 3 )/ 
Waki, taluka Igatpuri/S .No . 100 and other/ 1579 , dated 3rd October 2016 and Corrigendum No. 1739 , 
dated 5th November 2016 , has published , the notice regarding the proposed modification and Assistant 
Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik was authorized to hear the suggestions / objections 
received within the stipulated period ; 

and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member-Secretary also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting, dated 6th March 2017 accorded approval to this proposal 
and directed Member-Secretary to issue the final notification according to sub - section (4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant. Accordingly the Applicant has deposited the premium 
amount 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (4) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June , 2013 as follows. 

In the said Regional Plan , the followingnew entry shall be added after the last entry of the Schedule 
ofModifications. 


ENTRY 


In the Nashik District Sanctioned Revised Regional Plan , the allocation of the land admeasuring 
about 10 .23 hectare bearing GatNos . 100 , 101, 102, 104 , 105 , 106 , 107 , 108 , 109 (Pt.), 110 (Pt.), 115 (Pt.), 
126 , 139 (Pt.), 141, 142 and 164 ofMouze Waki, taluka Igatpuri, district Nashik is changed from "Agriculture 
Zone" to "ResidentialZone " as shown on the plan , subject to the following conditions . 

CONDITIONS 
( 1) It shall be binding to Applicant to develop the said land as per the guidelines mentioned in said 

GovernmentResolution and Annexure with it . 
Any Survey No . /Gat No . under proposal, purchased on conditions imposed while granting 
permission by Appropriate Authority then it is binding to develop that land for the same purpose 
only . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


(3 ) The lands which are Aadivasi land, can not transfer withoutpermission of Appropriate Authority 

as per Section 36 of Land Revenue Code . 
(4 ) Applicant / Developer shallmake necessary arrangements to provide water supply to the said 

land, at his own cost. 
( 5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land. 
While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq .mtrs . for 
" Primary School and Playground" and area admeasuring 2000 sq .mtrs . for " Shopping Centre” 
in addition to 10 per cent " Amenity Space" required as per Sanctioned Development Control 
Rules of Regional Plan . 


(7 ) It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below - - 


TABLE 


Corelation of layout plot / flat with development of basic infrastructure 
( A ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the totalplots / flats 

shall be permissible . 
After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure shallbe permissible . 


After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the totalplots / flats 
developmentof basic infrastructure shall be permissible . 
( D ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure shall be permissible. 
(E ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure shall be permissible . 
(8 ) If , the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupancy certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the land . 


In case of non - compliance , Layout Approval and Non -Agricultural permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
generalpublic during office hours on all working days at the following offices - 

( 1) The Collector, Nashik . 
( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik . 
This Notice is also available on website www .dtp .maharashtra . gov. in 

PRATIBHA BHADANE , 

Member- Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee 
and Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


नगर विकास विभाग 

सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये 


सूचना 


क्रमांक नावि /प्र. छा . स./ प्रा. यो . नाशिक/ कलम २० ( ४)/मौजेपिंप्री सद्रोद्दीन / गट नंबर ७५ ते ७७ व मौजे तारांगणपाडा गट नंबर ७७ व इतर 
तालुका इगतपुरी/ ५३४/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे 
संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने 
दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेत 
मौजे पिंप्री सद्रोद्दीन , तालुका इगतपुरी येथील गट नंबर ७५ , ७६ व ७७ व मौजे तारांगणपाडा, तालुका इगतपुरी येथील गट नंबर ७७, ७८ , ८५, ८६ 
व ८७ मधील ११. ८९ . ६ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे ) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ व शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र.क्र . ४९ / १५/ नवि -१३, दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश 
दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे ) , व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी “ रहिवास विभाग ” असा बदल 
करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार 
उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून , रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे 
ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे). 

( १) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जागेचा विकास करणेबंधनकारक राहील . 
( ३) विषयाधीन जागेस अर्जदार / विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. 
( ४ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 
( ५) प्रस्तुत जमिनीचेविकसन करताना , प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्यामंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या 

१० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ . मी. क्षेत्राचे “ प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ. मी . क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र ” या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक राहील . 
( ६ ) विषयाधीन जागेस अर्जदार /विकासक यांनी किमान ९ .० मीटर रुंदीचा पक्क्या स्वरूपातील व बारमाही वापरण्यायोग्य रस्ता विकसित 

करणेबंधनकारक राहील . 
( ७ ) विषयाधीन जागेतून जाणाऱ्या भारत पेट्रोलियमच्या इंधन वाहिनीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाचा ना - हरकत दाखला विकसनापूर्वी घेणे 

आवश्यक राहील. 
( ८) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील. 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम (१) अन्वयेनिर्णय क्रमांक टीपीएस - १८१५/प्र.क्र . ४९ / १५/ नवि - १३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० ( ३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक, नगररचना , नाशिक विभाग, नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि/ प्र. छा . स./ प्रा. यो . नाशिक/ कलम - २० (३)/मौजे पिंप्री सद्रोद्दीन / गट नंबर ७५ ते ७७ व मौजे तारांगणपाडा गट नंबर ७७ व इतर 
तालुका इगतपुरी/१५७८ , दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सृ 
दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना 
प्राधिकृत करण्यात आले होते . 


लावा 


आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला 
आहे ; 


आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट- कलम (४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे. 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 


नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजेपिंप्री सद्रोद्दीन, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ७५ , ७६ व ७७ 
मौजे तारांगणपाडा, तालुका इगतपुरी येथील गट नंबर ७७, ७८ , ८५, ८६ व ८७ मधील ११. ८९ . ६ हेक्टर क्षेत्राचा वापर , सोबतच्या भाग नकाशात 
दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून " शेती विभाग " ऐवजी " रहिवास विभाग " असा बदलण्यात येत आहे . 


अटी 


( १ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , अर्जदार यांना सदर जागेचा विकास करणे 

बंधनकारक राहील. 


( २) विषयाधीन जागेचा तात्पुरता अभिन्यास मंजूर करण्यापूर्वी ९. ० मीटर रुंदीचा पक्का व बारमाही स्वरूपाचा पोचरस्ता विकसन कर्त्याने 

विकसित करणे आवश्यक राहील . 


( ३) विषयाधीन जागेस अर्जदार / विकसक यांनी स्वखर्चाने पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करावी. 


( ४ ) विषयाधीन जागेत Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) अशा स्वरूपाच्या संकल्पना जमिनीचे 

विकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


( ५) प्रस्तुत जमिनीचे विकसन करताना, प्रादेशिक योजनेकरिता लागू असलेल्या मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सोडावयाच्या 

१० टक्के सुविधा क्षेत्राव्यतिरिक्त ४००० चौ . मी . क्षेत्राचे “प्राथमिक शाळा व क्रीडांगण ” व तसेच २००० चौ. मी. क्षेत्राचे “ दुकान केंद्र या 

सार्वजनिक सुविधा ठेवणे बंधनकारक राहील . 
(६) विषयाधीन जागेतून जाणाऱ्या भारत पेट्रोलियमच्या इंधन वाहिनीच्या अनुषंगाने संबंधित विभागाचा ना- हरकत दाखला विकसनापूर्वी घेणे 

आवश्यक राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


( ७ ) सदर जागेवरील अभिन्यासातील भूखंड/ सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ड) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( इ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील 
( ८ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय " भोगवटा 
प्रमाणपत्र " देण्यात येणार नाही . 

वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील . 


( १) जिल्हाधिकारी, नाशिक 
( २) सहायक संचालक, नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक 


प्रस्तुत सूचना www. dtp. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. NKDN /P. S .C ./R .P . Nashik /Sect. 20 (4 )/Mouze Pimpri Sadroddin /G . No . 75 to 77 and Mouze 
Taranganpada/Gat No. 77 and others taluka Igatpuri/534 /2017. - Whereas , the Governmenthas sanctioned 
the Revised Regional Plan for Nashik district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said 
Regional Plan ”) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter 
referred to as " the said Act”) and has come into force with effect from 16th September 2013 and whereas , 
in the said Regional Plan , the land admeasuring about 11.89.6 hectare bearing Gat Nos. 75 , 76 and 77 of 
mouze Pimpri Sadroddin , taluka Igatpuri and Gat No . 77 , 78 , 85 , 86 and 87 Mouze Taranganpada , taluka 
Igatpuri, district Nashik (hereinafter referred to as “ the said area” ) is included in Agriculture Zone; 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS- 1815 / CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


and Resolution No. TPS- 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the 
said GovernmentResolution " ) has issued the directives under Section 154 of the said Act, regarding the 
procedure to be followed under Section 20 of the said Act, for making changes in the use of land in the 
areas of Sanctioned Regional Plans, and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee” ; 

and whereas, the " Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the above mentioned Government 
Resolution is of the opinion that " the said land" shallbe deleted from "Agriculture Zone" and to be included 
in “Residential Zone”, in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the said Act, 
subject to the following conditions (hereinafter referred to as " the proposed modification ” ) . 


( 5 ) 


( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 
(3 ) Applicant/ Developer shallmake necessary arrangements to provide water supply to the said 

land, at his own cost. 
(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land . 
While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq . mtrs. for 
“ Primary School and Playground" and area admeasuring 2000 sq .mtrs . for " Shopping Centre " 
in addition to 10 per cent " Amenity Space " required as per Sanctioned Development Control 

Rules of Regional Plan . 
(6 ) It shall be binding to Applicant/Developer to develop min . 9 .0 m .wide approach road to said land 

ofPacca Nature and usable for all weather road . 
(7 ) It is necessary to procure No Objection Certificate from concern department regarding Bharat 

Petrolium oil pipeline passing through the said land before development. 
( 8 ) It shallbe binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below - 

TABLE 


Corelation of layout plot / flat with development of basic infrastructure 
(A ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the totalplots / flats 
shall be permissible . 


(B ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure shall be permissible . 
(C ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure 

shall be permissible . 
(D ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total plots / flats 
development of basic infrastructure 

shall be permissible . 
( E ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
development ofbasic infrastructure 

shall be permissible . 
and whereas , as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No.TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD -13, dated 11th June 2015 has delegated the powers , under Section 
20 (2), 20 ( 3) and 20 (4) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


११ 


and whereas , in accordance with the provisions of sub -section (3) of Section 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN /P . S . C ./R .P . Nashik /Sect. 20 ( 3)/ 
Mouze Pimpri Sadroddin /G . No. 75 to 77 and Mouze Taranganpada /GatNo . 77 and others taluka Igatpuri/ 
1578 , dated 3rd October 2016 ,has published , the notice regarding the proposed modification andAssistant 
Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik was authorized to hear the suggestions / objections 
received within the stipulated period ; 


and whereas , the Appointed Officer has submitted his Report to the Member -Secretary also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting, dated 6th March 2017 accorded approval to this proposal 
and directed Member - Secretary to issue the finalnotification according to sub - section (4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant. Accordingly the Applicant has deposited the premium 
amount. 


Now , therefore, in exercise of powers conferred by sub - section (4 ) of Section 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for that 
purpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June , 2013 as follows. 


In the said Regional Plan , the following new entry shall be added after the last entry of the Schedule 
ofModifications. 


ENTRY 


In the Nashik District Sanctioned Revised Regional Plan , the allocation of the land admeasuring 
about 11. 89.6 hectare bearingGatNos. 75 , 76 and 77 of Mouze Pimpri Sadroddin ,taluka Igatpuri and Gat 
Nos. 77 , 78 , 85 , 86 and 87 of Mouze Taranganpada , taluka Igatpuri, district Nashik is changed from 
" Agriculture Zone" to " ResidentialZone" as shown on the plan , subject to the following conditions. 


CONDITIONS 


(1) It shall be binding to Applicant to develop the said land as per the guidelinesmentioned in said 

Government Resolution and Annexure with it. 
(2) It shallbe binding to Applicant/ Developer to develop min . 9.0 m . wide approach road to said land 

of Pacca Nature and usable for all weather road before sanctioning tentive layout. 


(3 ) Applicant / Developer shallmake necessary arrangements to provide water supply to the said 

land, at his own cost . 


(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting and Water Recycling 

while developing the said land . 


While developing the said land it shall be binding to provide area admeasuring 4000 sq .mtrs. for 
" Primary School and Playground and area admeasuring 2000 sq .mtrs . for " Shopping Centre " 
in addition to 10 per cent " Amenity Space " required as per Sanctioned Development Control 
Rules of Regional Plan . 


(6 ) It is necessary to procure No - objection certificate from concern department regarding Bharat 

Petrolium oil pipeline passing through the said land before development through the said land at 
the timeof sanctioning tentative layout. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


(7) It shall be binding to sale layout plot / flat of the said land as per table given below 

TABLE 
Corelation of layout plot/ flat with development of basic infrastructure 
(A ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total plots / flats 

shall be permissible . 
After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the totalplots / flats 
development ofbasic infrastructure 

shall be permissible . 
After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the totalplots / flats 
development ofbasic infrastructure shall be permissible . 
( D ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of thetotal plots / flats 
development ofbasic infrastructure shall be permissible . 


( E ) 


After approximate 100 per cent 
development of basic infrastructure 


Sale of 100 per cent of the total plots / flats 
shall be permissible . 


(8 ) If , the Group Housing Scheme is proposed in the layout, then occupancy certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the land . 


In case of non - compliance , Layout Approval and Non -Agricultural permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices - 

( 1) The Collector , Nashik . 
(2 ) The Assistant Director of Town Planning ,Nashik Branch ,Nashik . 
This Noticeis also available on website www. dtp. maharashtra. gov.in 


PRATIBHA BHADANE, 

Member- Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee 
and Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक मशा/ कार्या-२ / जमीन -४ / १४३६१/ २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवाजिचे 
संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा या सोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन 
जमिनी या “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 

त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६ ) याची कलमे ४ व १७ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , १९५७ 
( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी- १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून विभागीय 
आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


१३ 


( क ) असे घोषित करतात की, महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ”म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ख ) या सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत ; आणि 

( ग) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून 
तालुका धुळे व तालुका शिंदखेडा , जिल्हा धुळेतालुक्याचा प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, उपविभाग धुळे, जिल्हा धुळे यांची नियुक्ती करीत 
आहेत . 

( घ ) उक्त अधिनियमाची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा धुळे 
भूमापन क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


पूर्व 


हे . आर 


११९ 


९ ८२ 


गट नंबर १२७ 


गट नंबर 
११८ , ११७ . 


राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ 
रस्ता . 


तालुका धुळे, गाव लळींग 

गट नंबर 

१२१ , १२५ , १२६ . 
तालुका धुळे, गाव फागणे 

गट नंबर २४८ , 
२४४ , २४१ , २४२ . 


२४० 


८ २२ 


गट नंबर ३३६, ३३७ 


गट नंबर 
३३३, २४९ . 


गट नंबर २३६ , 
२३७, २३८ , 
२३९ चा भाग. 
गट नंबर २३९ चा 
भाग व ३४० चा भाग . 
मौजे सौंदाणेची शीव 


३३९ 


४ ५१ 


गट नंबर ३४७ , 


३४९ . 


गट नंबर ३४८ , 
३३८ . 
गट नंबर ४८९ , ४३९ 


गट नंबर ३४४, ३४५ , 
३४६ . 
गट नंबर ४९१, ४९२ , 
४९४, ५०२, ५०३ व रस्ता . 


४९०/ १ 


२२ ९० 


गट नंबर ४८८ 


तालुका धुळे 
एकूण .. 


४५ ४५ 


१५३/ १ - अ/ १ 


० ६३ 


गट नंबर 
१५२ . 
गट नंबर 
१५२ . 


गट नंबर 
१३९ . 
गट नंबर 


मौजे जामफळची शीव व 
रस्ता. 
मौजे जामफळची शीव व 


१५३/ १ - ब / १ १३ ०० 


तालुका शिंदखेडा, गाव बाभळे 

गट नंबर 
१५० . 
गट नंबर 

१५० . 
तालुका शिंदखेडा , गाव मुडावद 

रस्ता ( मुडावद ते 
भोरटेक). 


१३९ . 


रस्ता . 


६७१ 


११ ८८ 


मौजे वडोदेची शीव 


गट नंबर 
६७२ , ६७३ . 


गट नंबर 
६६९ , ६६८ , ६६४ , 
६६३, ६६२ चा भाग . 


तालुका शिंदखेडा , गाव सोनेवाडी 
मौजे सोनेवाडीचे गट नंबर १४ , १६, 
गावठाण . 

१८ , १९ , २० . 


१७ 


४ २४ 


गट नंबर २१ , २२ 


रस्ता ( सोनेवाडी ते वरसूस ) 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


अनुसूची - चालू 


४६ / १ 


६ ४२ 


गट नंबर ७१ 


तालुका शिंदखेडा, गाव डांगुणे 
गट नंबर १४४ चा गट नंबर ४५, ४४, 
भाग . 

४३, ४२ . 
गट नंबर 

गट नंबर ४६ 
१४४ चा भाग . 


गट नंबर 
४७, ७० चा भाग . 


७१ / १ 


८ २२ 


गट नंबर ७३, ८४ 


गट नंबर ७० चा 
भाग , ७२. 
गट नंबर 
४६, ७१. 


१४४/ 

१ 


७५ १७ 


tewoiņe 


गट नंबर 
८५ , ८६ , १४० , १४१, 
१४२ , १४३. 


१७९ 


१२ ३० 


गट नंबर 
१८५ , १८० , १७८ . 


गट नंबर 
१७६ . 


११५ 


गट नंबर 
११२, ११६ चा भाग . 


गट नंबर 
११७ चा भाग . 


गट नंबर 

गट नंबर 
१५१ , १५० , १४९ , ३२५ , ४५ चा 
१४८ , १४७, १४६. भाग. 
मौजे दराणेची शीव गट नंबर 

१८७, १८६ . 

तालुका शिंदखेडा, गाव देवी 
गट नंबर 

गट नंबर 
११७ चा भाग ११८ . ११९ , ११४, ११३. 

तालुका शिंदखेडा, गाव चुडाणे 
गट नंबर 

मौजे मांडळ व 
४० , ३७, ३६ , ३२, खर्दे बुद्रुकची शीव . 
३१, ३० , २९ , १८ . 

तालुका शिंदखेडा, गाव चांदगड 
गट नंबर 

गट नंबर 
७० . 

६७ चा भाग व रस्ता . 

तालुका शिंदखेडा , गाव कांचनपूर 
गट नंबर 

पांझरा नदी व 
६० व रस्ता. 

मौजे मांडळची शीव . 


४१ 


२० १६ 


नाला/ ओढा 


गट नंबर 
४५ , ४४ , ४२ , ६३ , 
६४, ७६ , ७७ . 


६९ 


२० ७५ 


गट नंबर 


गट नंबर 
७७ चा भाग. 


६८ . 


२ ४० 


गट नंबर ६२ 


रस्ता व गट नंबर ६४, 
६५, ६६, ६७, ६८, २८ , 
२९ व ३० . 


२७२/१ 


४ ७० 


रस्ता व मौजे कांचनपूर 


गट नंबर 
२७१ व रस्ता . 


पांझरा नदी व 
मौजे मांडळची शीव . 


गट नंबर १०९ , 
रस्ता व मौजे 
कांचनपूर गावठाण . 


गावठाण. 


तालुका शिंदखेडा 
एकूण .. १८९ ९५ 
एकूण .. २३५ ४० 
एकंदर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १० एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


१५ 


District Dhule 

No. Desk /RB - 2 /Land-4 / 14361/2017 . - Whereas , the Government of Maharashtra has , in exercise 
of the powers conferred by Section 3 of the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute 
the Forest Land which is the property of Government, or over which the Government has proprietary 
rights , or to the whole or any part of the Forest Produce of which the Government is entitled , more 
specifically mentioned in the Schedule appended hereto as a “ Reserve Forest”. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 and 17 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No . FLD 
1081/F - 6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
Section 3 of the Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Divisional 
Commissioner , Nashik Division ,Nashik hereby : - 
(a ) declares that the Government of Maharashtra has decided to constitute the said land as " Reserved 

Forests " ; 
(b ) specifies the situation and limits of “Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 


and 


4 . 


Gat No . 12 


(c ) appoints the Sub - Divisional Officer, Dhule in -charge of the Dhule and Shindkheda taluka , 

district Dhule to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land 
comprised within the limits of the " Reserve Forests " , or in or over any Forest Produce and 

to deal with the same as provided in Chapter 11 of the said Act ; 
(d ) appoints the Collector, Dhule to hear Appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11, 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Dhule 
Gat No. Area 

Boundaries 
North 

East South 

West 
1 2 

5 
H . Are 

taluka Dhule , village Laling 
119 9 82 Gat Nos . 

Gat Nos . 

Gat No. 127 National Highway 
118 , 117 . 121 , 125 , 126 . 

No. 3 , Road. 
taluka Dhule , village Fagane 
240 8 22 Gat Nos . 

GatNos. 248 , Gat Nos . 236 , GatNos. 336 , 337 
333 , 249. 244, 241, 242 . 237 , 238 , 

239 Pt. 
339 4 51 Gat Nos . 347 , Gat Nos. 348 , Gat Nos . 239 Pt., Gat Nos. 344 , 345 , 

349 . 338 . 340 Pt. 

346 . 
490 /1 22 90 Gat No. 488 Gat Nos . 489, village Boundary of GatNos. 491, 492 , 

439. Soundane. 

494 , 502, 503 and 

Road. 
taluka Dhule 
Total .. 45 45 

taluka Shindkheda , village Babhale 
153 /1 -A / 1 0 63 GatNo . 

GatNo . GatNo . 

village Boundary 
152 . 150 . 139. 

of Jamfaland 

Road . 
153 /1 -B / 1 13 00 Gat No . 

GatNo. Gat No . 

village Boundary 
150 . 

of Jamfal and 
Road . 


152. 


139 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


Schedule - contd . 


2 
H . Are 


671 


671 


11 88 


11 88 


17 


4 24 


46 / 1 


0 


71/ 1 


0 


144 /1 


75 17 


179 


12 30 


taluka Shindkheda , village Mudawad 
GatNos . Road Gat Nos . 

village Boundary 
672 , 673. 

(Mudavad to 669, 668 , 664 , of Vadode . 
Bhortek ). 

663, 662 Pt. 
taluka Shindkheda , village Sonewadi 
Gaothan of Gat Nos . 14 , 16 , Gat Nos. 21, 22 Road (Sonewadi 
Sonewadi. 18 , 19 , 20 . 

to Varsus ). 
taluka Shindkheda , village Dangurne 
Gat No . 144 Pt. Gat Nos. 45 , 44 , Gat Nos. 

Gat No . 71 
43 , 42 . 

47, 70 Pt. 
Gat No . 144 Pt. Gat No. 46 

Gat Nos. 70 Pt. Gat Nos. 73, 84 

72 . 
Gat Nos . GatNos . Gat Nos. 

Gat Nos . 
151, 150 , 149, 325 , 45 Pt. 

46 , 71 . 

85 , 86 , 140 , 141, 
148 , 147 , 146 . 

142, 143 
village Boundary GatNos . 

Gat Nos . 

Gat No . 
of Darane . 187 , 186 . 

185 , 180 , 178 . 176 . 
taluka Shindkheda , village Devi 
Gat Nos . Gat Nos. Gat Nos . 

GatNo. 
117 Pt., 118 . 119 , 114 , 113 . 112 , 116 Pt. 

117 Pt. 
taluka Shindkheda , village Chudane 
Gat Nos . village Boundary Gat Nos. 

Nala /Odha 
40 , 37 , 36 , 32 , of Mandal and 45 , 44 , 42 , 63 , 
31, 30 , 29 , 18 . Kharde Bk. 64, 76 , 77 . 

taluka Shindkheda , village Chandgad 
GatNo. Gat No . GatNo. 

GatNo . 
67 Pt. and Road. 68 . 

77 Pt. 
taluka Shindkheda , village Kanchanpur 
Gat No . River Panzra and Gat No.62 

Gat Nos. 64 , 
60 and Road village Boundary 

65 , 66 , 67, 68 , 28 , 
ofMangal. 

29 and 30 . 
GatNo. 

River Panzra and Gat Nos. 10 , 9 , Road and Gaothan 
271 and Road . village Boundary Road and Gaothan of Kanchanpur. 
ofMangal. 

of Kanchanpur. 


115 


10 02 


20 16 


69 


20 75 


70 . 


2 40 


272 /1 


4 70 


taluka Shindkheda 

Total .. 189 95 
Grand 
Total .. 235 40 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 10th April 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


१७ 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन - ४ / १४३६० / २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम २९ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून विभागीय आयुक्त, नाशिक यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग -१ , नाशिक विभाग यामध्ये दिनांक १० 
फेब्रुवारी २००५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या राजपत्रामध्ये याद्वारे असे घोषित केले होते की, उक्त अधिनियमाच्या “ प्रकरण चार संरक्षित वने ” याच्या तरतुदी , 
जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहे किंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज 
किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे, अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडिक 
जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ” म्हणून लागू असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६ ) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम (४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ - ६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त, नाशिक याद्वारे : 
( क ) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनींस लागू असण्याचेबंद 

होईल ; 
( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) यासोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( घ ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनीमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून धुळे 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, धुळे , उपविभाग धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

( ड ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२, १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, धुळे यांची नियुक्ती करीत आहेत . 

अनुसूची 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे देऊर बु. 
गट 

क्षेत्र 
क्रमांक 
उत्तर 

दक्षिण 

पश्चिम 


चतु : सीमा 


हे . आर 


१०६/ १ 


२२ ७० 


गट नंबर १२४ , ९७, 
११० , १११ , ११२ , 
११६ व ११७ पै . 


गट नंबर ९८, १०० , १०५ 
१०५ व शेवाळी 
गावची शीव. 


ककाणी व शेवाळी 
गावाची शीव 


गट नंबर १०६ पै. , 
११७ पै. व ककाणी 
गावची शीव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


District Dhule 

No . RB /Desk - Il /Land -4 / 14360 / 2017 . - Whereas, the Commissioner of Nashik has, in exercise of the 
powers conferred by Section 29 of the Indian Forests Act, 1927 (XVI of 1927 ) vide Maharashtra Government 
Gazette , Part 1, suppliment dated 10th February 2005 , the Notification , Commissioner of Nashik , declared 
that the provisions of Chapter IV of “ Protected Forests ” of the said Act shall be applicable to the Forest 
Land /Waste Land which is not included in the " Reserved Forests ",but which is the property ofGovernment, 
or over which the Governmenthas proprietary rights , or to the whole or any part of the Forest-Produce of 
which the Government is entitled , more specifically mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land " ) as a “Protected Forests "; 

and whereas , the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forests Act, 1927 (XVI of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests” ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests 
Act, 1927 (XVI of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department No . 
FLD - 1081/ F - 6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub - section 
(4 ) of Section 3 of the Bombay Commissioners of DivisionsAct, 1957 (Bom . VIII of 1958 ) ] the Commissioner 
of Nashik hereby : - 
( a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to " Protected Forest" of the said Act shall 

ceased to apply to the said land ; 
(b ) declares that the GovernmentofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests ; " 
( c) specifies the situation and limits of“ Reserved Forests ” as per the Schedule appended hereto ; 

and; 
( d ) appoints the Sub -Divisional Officer, Dhule, Sub - Division Dhule , district Dhule incharge of the 

Dhule taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the " Reserved Forests ", or in or over any Forest Produce , and to deal with the 

same as provided in Chapter Il of the said Act ; 
(e ) appoints the Collector,Dhule to hear appeals from any Orders passed by the Forest Settlement 
Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 

Schedule 

District Dhule , taluka Dhule , village Deour Bk . 
Gat Area 

Boundaries 
North East South 

West 


No . 


H . A . 
22 70 


106 / 1 


Gat Nos . 124 , 97 , Gat Nos . 98 , 100 , 
110 , 111, 112 , 105 and village 
116 and 117 Pt. boundary of 

Shewali. 


village boundary 
of Kakani and 
Shewali. 


Gat No. 106 Pt., 
and village 
Boundary of 
Kakani. 


By order and in the name ofthe Governor of Maharashtra , 

EKNATH DAWALE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 6th April 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


१९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४४७६ / एसआर- ५३ / ३३४९७/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कोटंबी ( क ) ग्रामपंचायतीतील बर्डीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी कोटंबी ( क ) 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या बर्डीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव बर्डीपाडा [ कोटंबी ( क )] 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : करंजळी शीव 
दक्षिण : गट नंबर ४९ 
पश्चिम : गट नंबर ४९ 
उत्तर : गट नंबर ४८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१७. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४४७७ / एसआर- ५२ / ३३४९८/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कोटंबी (क) ग्रामपंचायतीतील देवीचापाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी कोटंबी ( क ) 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या देवीचापाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव देवीचापाडा [ कोटंबी ( क ) ] 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर २४, १९ 
दक्षिण : गट नंबर १२ 
पश्चिम : गट नंबर ४ , १२ 
उत्तर : गट नंबर २० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


२१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४४७८ / एसआर- ५१/ ३३४९६/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, भायगाव ग्रामपंचायतीतील चाफयाचापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी भायगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या चाफयाचापाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव चाफयाचापाडा ( भायगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर ७८ 
दक्षिण : गट नंबर ८० 
पश्चिम : गट नंबर १४७ 
उत्तर : गट नंबर १४८ , ३० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१७. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५ /१४४७९ / एसआर-५४/ ३३५०० / २०१७ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, कोटंबी ( क) ग्रामपंचायतीतील शनिपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी कोटंबी ( क ) 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या शनिपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव शनिपाडा [ कोटंबी ( क )] 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर १५३ 


पूर्व : गट नंबर १६०, १६१ 
दक्षिण : गट नंबर १५९ 
पश्चिम : गट नंबर १५२ 
उत्तर : पेठची शीव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


२३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४४८०/ एसआर- ६२/ ३३५०१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, घनशेत ग्रामपंचायतीतील निमोणीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी घनशेत ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या निमोणीपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव निमोणीपाडा ( घनशेत ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १९० 
दक्षिण : गट नंबर १७९ 
पश्चिम : गट नंबर १९४ 
उत्तर : गट नंबर १९३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१७. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४४८१/ एसआर- ५९ / ३३५०२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, माळेगाव ग्रामपंचायतीतील निशाणखडक पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग ,दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी माळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या निशाणखडक पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव निशाणखडक (माळेगाव ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ३१ 
दक्षिण : गट नंबर ४८ 
पश्चिम : गट नंबर १७ 
उत्तर : गट नंबर ३० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


२५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४४८२/ एसआर- ६० / ३३५०३/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, तिढे ग्रामपंचायतीतील पंगुणेपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी तिर्ने ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पंगुणेपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव पंगुणेपाडा ( ति ) 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


० 


गावठाण 


- 


पूर्व : गट नंबर २२ 
दक्षिण : गट नंबर १९५ 
पश्चिम : गट नंबर २/ २ 
उत्तर : गट नंबर २१४ 


w 


oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ३ एप्रिल २०१७ . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४४८३/ एसआर- ६१/ ३३४५१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, माळेगाव ग्रामपंचायतीतील आसदनपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी माळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या आसदनपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव आसदनपाडा (माळेगाव ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १११ 
दक्षिण : गट नंबर १४५ 
पश्चिम : गट नंबर १४० 
उत्तर : गट नंबर १३८ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ३ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


२७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ १४९३४ / एसआर- ४ /३३६६६/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, वरखेडा ग्रामपंचायतीतील कोंबडवाडीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी वरखेडा ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कोंबडवाडीपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

जिल्हा नाशिक , तालुका दिंडोरी, गाव कोंबडवाडीपाडा ( वरखेडा ) 
अ . क्र . हद्दींचा तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


गट नंबर ६००/ १ / १ पैकी 


पूर्व : गट नंबर ५९८, ५९९ 
दक्षिण : गट नंबर ६००/ १/१ पैकी 
पश्चिम : गट नंबर ६०१/ १/ १ पैकी 
उत्तर : गट नंबर ६००/ १/ १ पैकी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४९३५/ एसआर- ५५ / ३३६६७/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, माळेगाव ग्रामपंचायतीतील माळविहीरपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी माळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या माळविहीरपाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव माळविहीरपाडा ( माळेगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ५९ 
दक्षिण : गट नंबर ६४ 
पश्चिम : गट नंबर ६३ 
उत्तर : गट नंबर ७२ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


२९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४९३६ / एसआर- ५७ / ३३६६८ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, माळेगाव ग्रामपंचायतीतील जांभूळपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी माळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या जांभूळपाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ , गाव जांभूळपाडा (माळेगाव ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ३० 
दक्षिण : गट नंबर ४७ 
पश्चिम : गट नंबर २८२ 
उत्तर : गट नंबर २९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४९३७ / एसआर- ५८ / ३३६७० / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, माळेगाव ग्रामपंचायतीतील डुक्करभुजीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी माळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डुक्करभुजीपाडा/ पाड्यांचा समूह /वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव डुक्करभुजीपाडा ( माळेगाव ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १४२ 
दक्षिण : गट नंबर १०८ 
पश्चिम : गट नंबर १०१ 
उत्तर : गट नंबर ११० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


३१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४९३८ / एसआर- ५६ / ३३६७१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, माळेगाव ग्रामपंचायतीतील उंबरपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी माळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या उंबरपाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव उंबरपाडा (माळेगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


y 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १४ 
दक्षिण : गट नंबर ८५ 
पश्चिम : गट नंबर २२४ 
उत्तर : गट नंबर २२५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१४९४०/ एसआर-४६/ ३३६७२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, उस्थळे ग्रामपंचायतीतील बेहेडपाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी उस्थळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बेहेडपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव बेहेडपाडा ( उस्थळे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


y 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर २७ 
दक्षिण : गट नंबर ५९ 
पश्चिम : गट नंबर २ 
उत्तर : गट नंबर २५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


३३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १४९४२/ एसआर-४९/ ३३६७४ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, डोल्हारमाळ ग्रामपंचायतीतील खिरोणापाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी डोल्हारमाळ 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या खिरोणापाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव खिरोणापाडा ( डोल्हारमाळ ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ७८ 


पूर्व : गट नंबर ७८ - अ 
दक्षिण : गट नंबर ८४ 
पश्चिम : गट नंबर ८१ 
उत्तर : गट नंबर ७६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७ . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/१४९४३/ एसआर-६३/ ३३६७५/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, घनशेत ग्रामपंचायतीतील हट्टीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणेदिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजी घनशेत ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या हट्टीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव हट्टीपाडा ( घनशेत ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


o 


o 


गट नंबर ११ 


e 


पूर्व : गट नंबर ५० 
दक्षिण : गट नंबर १४ 
पश्चिम : गट नंबर १६, १७, १८ 
उत्तर : गट नंबर ३७ 


eu 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ६ एप्रिल २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


३५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५/ १५९२९ / एसआर-४८/ ३३७३८ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, उस्थळे ग्रामपंचायतीतील वडपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित 
क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी उस्थळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वडपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव वडपाडा ( उस्थळे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


TY 


१ 


गट नंबर २३ 


पूर्व : गट नंबर ५ 
दक्षिण : गट नंबर २२ 
पश्चिम : गट नंबर २४ 
उत्तर : गट नंबर २५ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ७ एप्रिल २०१७. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १५१३० / एसआर-६५/ ३३७३९ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जुनोठी ग्रामपंचायतीतील सातपुतेपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी,दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी जुनोठी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सातपुतेपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव सातपुतेपाडा ( जुनोठी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर ४७ 
दक्षिण : गट नंबर ४८ 
पश्चिम : गट नंबर १८ 
उत्तर : गट नंबर ३४ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ७ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


३७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १५१३१/ एसआर-६६/ ३३७४० / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, पाहुचीबारी ग्रामपंचायतीतील दाबदरीपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी पाहुचीबारी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या दाबदरीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


__ जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ, गाव दाबदरीपाडा ( पाहुचीबारी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


फॉरेस्ट १७ 


पूर्व : गट नंबर ४५ 
दक्षिण : गट नंबर ४४ 
पश्चिम : गट नंबर ४३ 
उत्तर : गट नंबर ५० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ७ एप्रिल २०१७ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ १५१३२ / एसआर-६४/ ३३७४१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, आसरबारी ग्रामपंचायतीतील नडगदरीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी आसरबारी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या नडगदरीपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत 
चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव नडगदरीपाडा ( आसरबारी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : गट नंबर १५१ 
दक्षिण : गट नंबर १५३ 
पश्चिम : आश्रमशाळा 
उत्तर : गट नंबर १६० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ १५१३३ / एसआर-१ / ३३७४२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, चितवी ग्रामपंचायतीतील अंबाफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २७ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी चितवी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या अंबाफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव अंबाफळीपाडा ( चितवी) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


पूर्व : देवलीपाडा हद्द 
दक्षिण : चितवी ग्रामपंचायत हद्द 
पश्चिम : टाकलीपाडा हद्द 
उत्तर : वडसत्रा ग्रामपंचायत हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ एप्रिल २०१७ . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ १५१३४ / एसआर-२ / ३३७४४/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह / वाडी/ वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, तिळासर ग्रामपंचायतीतील मोतीझिरापाडा /पाड्यांचा समूह /वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २८ एप्रिल २०१६ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, नंदुरबार उपविभाग , नंदुरबार यांनी यासंदर्भात दिनांक २८ जून २०१६ रोजी तिळासर ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मोतीझिरापाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी,नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका नवापूर , गाव मोतीझिरापाडा (तिळासर ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


पूर्व : निमदर्डाची शीव 
दक्षिण : नागन नदी 
पश्चिम : नदी 
उत्तर : सर्व्हे नंबर ७७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ७ एप्रिल २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ ४१ 
सक्षम प्राधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा योजनेचा उद्देश घोषित 
जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत प्रारंभिक 

करीत आहे ; आणि 
अधिसूचना. 

( एक) ज्यांच्या जमिनींचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, 

त्या जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही अधिसूचना 
जिल्हा नाशिक 

प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी 
क्रमांक म. स . म . भू. संच प्र. / इगत ./ १८ ते २०/ २०१७. - ज्याअर्थी, 

नमुना -४ मध्ये हरकती किंवा सूचना मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्यासमोर 
महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक 

उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; आणि 
खाक्षेस - २०१६/ प्र. क्र . २५१/ रस्ते -८, दिनांक ५ जुलै २०१६ अन्वये 

( दोन ) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीनमालकांच्या 
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ अधिनियम " 

व हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरिता ही अधिसूचना 
असा केला आहे) जमीन एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत (यात यापुढे जिचा 

प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग 
निर्देश “ योजना ” असा केला आहे) महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे घोषित 

प्राधिकरण वेळोवेळी वाढवून देईल , अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी 
केले आहे ; 

नमुना -५ मध्ये हमी- नि - शपथपत्र यासह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 

त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; 
प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , क्रमांक 

जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी दिलेली या योजनेमधील 
खाक्षेस - २०१६ / प्र.क्र . २४७/ रस्ते - ८, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये 

ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही ; 
या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती 
महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) हा महामार्ग असल्याचे व राज्य 

____ या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी निश्चित करण्यात 
मार्ग(विशेष ) क्रमांक २ म्हणून तो वर्गीकृत केल्याचे घोषित केले आहे ; 

आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत ही महामार्ग प्राधिकरणाच्या 

कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे, 

जमीनमालकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी 
या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नागपूर 

खुली ठेवण्यात आली आहे आणि तसेच या प्राधिकरणांच्या संकेतस्थळावर 
मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) महामार्ग 

देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे . 
प्राधिकरण आहे. 

___ ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत 
__ आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 

जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींची 
१९ - फ च्या पोट -कलम (२ ) अन्वये या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम 

किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना 
करणे यासाठी स्वत : हून क्षेत्र निश्चित केले आहे ; 

त्यांच्या हरकतींच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री 
आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम १९ - फ च्या पोट- कलम (२ ) पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा कोणत्याही 
अन्वये, या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी त्यांच्या 

कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल. 
जमिनींचा समावेश करण्याकरिता जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित 

अनुसूची – एक 
व्यक्तींनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर केले आहेत ; 

अधिसूचित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट- कलम ( ३) अन्वये महामार्गाचेबांधकाम करणे यासाठी 

जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव तारांगणपाडा 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता ही योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे ; भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम गट क्रमांक 
१९ - फ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे 

हे . आर 
पाठविला आहे ; 

५६ पै. 
आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमान्वये या 

६० पै. 
योजनेसाठीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची सक्षम प्राधिकाऱ्याला विनंती 
केली आहे ; 
त्याअर्थी, आता, या अधिनियमाच्या कलम १९ -ग च्या पोट -कलम (१ ) 

० १०४ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास 

५७ पै. 
समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, सक्षम प्राधिकारी 

० २९३ 
याद्वारे अनुसूची- तीन मध्ये संक्षिप्तपणे विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेअंतर्गत 

.. ० १७८ 
अनुसूची- दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी अनुसूची- एक मध्ये 

० १४९ 


० 


० 


० 


० 


प 


० 


२४ पै . 


० 


६६ पै. 


६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


___ 


हे . आर 


हे . आर 


- 


० ०६२ 


다 


१४५ 
१४६- अ । 


० ०८६ 


१४६- ब । 


० २९३ 


다 


० १३४ 


० 


११७ 


१०२ 


० ००० 


२८७ 


하 


० 


० 


० 


० 


११९ 


० 


० 


० 


१२० 


० 


. 


० 


१२३ 


० 


० 


एस- १ 


० 


आर - १ 


० 


० 


ओ - ४ 


० 


० 


५२२ 


० 


५५५ 


० 


० ७५७ 


० 


० ०१७ 


० 


० 


० 


००५ 


० 


०२७ 
०९३ 


० 


० 


ओ-१ 

१०५ 
ओ- २ 

०२१ 
ओ- ३ 

एकूण .. १६ ७८० 

अनुसूची – दोन 
__ प्रयोजन .- नागपूर - मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग (महाराष्ट्र 
समृद्धी महामार्ग) चे बांधकाम करणे . 

अनुसूची - तीन 

जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरूप 
( १) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस -२०१६/प्र. क्र . २५१ / रस्ते -८ , मादाम 
कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक 
५ जुलै २०१६ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे . 


० 


० 


२ 


० 


० 


० ०६७ 

३२४ 


० 


m 


० 


१३४ 


० 


२८२ 


( २) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस - २०१६/ प्र. क्र . २५१/ रस्ते-८ , मादाम 
कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक 
४ जानेवारी २०१७ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे . 


० 


०४६ 


० 


१३६ 


१३७ 


० २८६ 


० १८४ 


१३८ 
१३९ - अ 
१३९ - ब 


राहुल पाटील , 

सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी / त्र्यंबक , 

जिल्हा नाशिक . 


० ९२३ 


१४० 


.. 


० ४३२ 
१ ३६१ 


नाशिक , ३१ मार्च २०१७ . 


० 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ ४३ 
अनुसूची – एक 

अनुसूची - दोन 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

प्रयोजन .- नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग (महाराष्ट्र 

समृद्धी महामार्ग) चे बांधकाम करणे . 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव पिंप्रीसदोदीन 

___ अनुसूची - तीन 
भूमापन क्रमांक / 

जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरूप 
गट क्रमांक 

( १) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस - २०१६/प्र. क्र . २५१/रस्ते- ८ , मादाम 

कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक 
हे . आर 

५ जुलै २०१६ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे. 


.. 


० 


० ६५२ 


(२) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस -२०१६/ प्र. क्र . २५१/रस्ते-८, मादाम 
कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक 
४ जानेवारी २०१७ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे, 


० ९०१ 
१ ७३७ 
२ ९५४ 
० १३५ 


५३२ 


५३४ 


राहुल पाटील , 

सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी / त्र्यंबक , 

जिल्हा नाशिक . 


५३५ 


० ५८८ 


५३६ 


० 


०५५ 


नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


५३७ 
५३८ 


० ३०५ 
२ ३३५ 


५४२ 


.. 


० ०३ 


५४५ 


.. 


० ५७१ 


अनुसूची - एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव नांदगाव सदो 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 


५४६ 


० ३९५ 


५४७ 


० 


५४८ 


० 


to 


५२७ 


१ ७७२ 


० 


० 


१९० 
१९२ 
१९३ 


० 


० 


० 


० ०५३ 
० ०५ 


० 


१९४ 
१९५ 


० 


० ०५३ 
० ०५५ 


५५० 


० 


१९६ 


५५४ 


० 


१९७ 


० 


०४७ 


५४४ 


० 


Sm 


० 


१८२ 


१९८ 
१९९ 


५४१ 


० 


० 


५४० 


२०० 


० 


२०१ 


० 


२०२ 


. . 
एकूण .. 


० २८६ 
१७ ३२४ 


१८७ 


१८५ 


.. 


० १८९ 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 
अनुसूची - एक - चालू 

अनुसूची - एक - चालू 
भूमापन क्रमांक / 

भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 


हे . आर 


_ta 


हे . आर 


२०४ 


० ६९६ 


४५१ 


० १०५ 


१८४ 


१२ 


० ०१८ 


४५० 


० 


० 


१८३ 


४४९ 


० 


० १२१ 


० 


१८० 


४४८ 


० 


० ००५ 
० ००० 


० १२४ 
० ०३ 


१८२ 


.. 


५२२ 
५१९ 


० 


२०५ 


० 


६२४ 


५२० 


० 


२०६ 


० 


०८२ 
० ०८८ 


०५७ 
०३२ 


० 


२०७ 


५१५ 


० 


५१६ 


० 


२०८ 


० 


१५७ 


५१७ 


० 


० 


२४४ 


० 


२१० 


० 


२५२ 


० 


२११ 


० 


० 


० 


२५३ 
२५७ 
२६८ 


० 


२९५ 


२१३ 


० 


० 


१११ 


० 


२६५ 


० 


3 


२५४ 


० 


० 


२५६ 


० १५ 


० 


० 


०५३ 


२६१ 


. . 


० ०९५ 


३१३ 
३१४ 
३१५ 
४३२ 


२६२ 


। 


.. 


० ३२५ 


२६२ - अ 
२६२ - ब 


४३३ 


० १२३ 
० ०५३ 
० ०५८ 
० ०४२ 

३८८ 
१५४ 


३०८ 


० 


० २१३ 


४३४ 


३०९ 


० 


३११ 


० २०५ 
० २२७ 


० 


० 


४१७ 


० १६२ 


२६३ 
२६४ 
३०५ 
३०६ - अ 
३०६- ब 
३०६ - क 


.. 


० 


० ३३४ 


। 


४५८ 


.. 


० 


० ३८१ 


४५७ 


४५४ 


३ 


३०७ 


४५३ 


.. 
... 


० ०८१ 


४४५ 


० ०५८ 
० ५८४ 
० १२१ 


४५२ 


० १८५ 


४४७ 


४५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७- १३ , शके १९३९ 
अनुसूची - एक - चालू 

अनुसूची - एक - चालू 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 


_ha 


हे . आर 


हे . आर 


४६१ 


० 


२४१ 


४६८ 


० 


० 


४६९ 


० 


४५५ 


० 


४५६ 


२४६ 


० १५४ 


४७० 


... 
.. 
... 


० ०८९ 
० २४७ 
० ३३ 


२४७ 


० 


१०७ 


४७१ 


३ 


२४८ 


० 


०९२ 


४९८ 


० 


० 


२३६ 


० 


२४९ 
२५० 
२५१ 


० 


० 


० 


२१२ 


० 


० 


० 


० 


५२१ 


० ६५७ 


० 


८८८ 


० 


५२६- अ 
५२६- ब । 


० १५१ 


२६९ 


५०२ 


० १४९ 


२६६ 


० 


५१४ 


० 


२७० 


० 


२७१ 


० 


० 


० 


३१६ 
३७३ 


०४७ 
० २१८ 

१५३ 
० ३८३ 

०२६ 

००१ 
० ०५३ 
० १०४ 
० ०५४ 
० ०८३ 
० ००२ 

०१७ 


.. 


० ०७ 


४४६ 


० १४३ 


५२३ 


० ००७ 


४७२ 


० ०५६ 


४९५ 


TY 


० ११२ 


५२९ 


५०६ 


० ०५५ 


५०५ 


० ०९ 


० ०७२ 

० ०८ 
० ०४९ 
० ०५५ 


५०४ 


० ००६ 


५०३ 


० ०१३ 


TY 


६७९ 


४६५ 


० ०५५ 
० ०५१ 
० ०५५ 


४९३ 


.. 
.... 


० ४५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


__ta 


हे . आर 


हे . आर 


६८० 


० १९४ 


० 


० ७०५ 
० १३८ 


६६८ 


३०५ 
४६२ 
४६७ 


० १५४ 


६६६ 


० 


००४ 


६६५ 


४७३ 


० ०१३ 
० ०७४ 

३०१ 


० ११२ 
१ २२० 


७२६ 


४७२ 


० 


७२७ 


४७७ 


० 


२१८ 


४७६ 


० 


४७५ 


० 


१३२ 
० ५३९ 


०१० 
०५१ 
०५० 
१४२ 
१४६ 


४७४ 


० 


४९६ 


० 


५१३ 


० 


५०७ 


० 


६६८ 
६६६ 
४९७ 
४९५ 


६७८ 


० 


६७६ 


० ४१६ 


० 


३१९ 
१ ३८१ 


६७५ 


४९३ 


६७४ 


० ३६ 
० ३७७ 
० ३५६ 


६७९ 


० ०७९ 


० 


६७३ 


४९४ 


० 


० १४१ 


६७२ 


० ३१९ 


५०६ 


० ०५५ 


६६९ 


० १९४ 


५०४ 


० 


० ०८१ 


६६७ 


५०३ 


० 


१६४ 


७२० 


० ०१७ 


७१३ 


० ०१६ 

०९५ 


५१२ 


७१४ 


० 


७०२ 


० 


४३६ 
० ४४८ 


० २६८ 


७०० 


२१७ 


७०३ 


० 


०४७ 


७०४ 


० 


२६२ 
५३४ 
०१६ 


१५२ 


६९५ 


० 


२७० 


३८७ 


६९४ 


० 


२७१ 


२८२ 


८१० - अ । 
८१० - ब । 


० 


० ०७२ 


२७३ 


४०४ 


८११ 


२७४ 


० ००१ 
० २३० 


... 
.. 


० ०९२ 
० २५६ 


२७२ 


७०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


४७ 


अनुसूची - एक - चालू 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत प्रारंभिक 

अधिसूचना. 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक म . स . म . भू. संच प्र./ इगत ./ २१/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासनाने, शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस 
२०१६/ प्र . क्र . २५१/ रस्ते- ८ , दिनांक ५ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र 
महामार्ग अधिनियमान्वये (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ अधिनियम ” असा 
केला आहे) जमीन एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत (यात यापुढेजिचा निर्देश 
“ योजना ” असा केला आहे) महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे घोषित केले 


हे . आर 


७०६ 


० ३४३ 


७०७ 


० 


.. 


० 


० २१६ 


आहे ; 


८१२ 


० 


८१४ 


० 


२४३ 


८१५ 


० 


८१६ 


० 


० ०८८ 


८१७ 


० ०८४ 


८१८ 


० ०७१ 


ओ-९५ 


० 


जी - १ 

२ १४ 
ओ -३६ 

० १९६ 
एकूण .. ४३ ३१० 

अनुसूची – दोन 
प्रयोजन .- नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग (महाराष्ट्र 
समृद्धी महामार्ग) चे बांधकाम करणे . 

अनुसूची – तीन 

जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरूप 
( १) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस - २०१६/ प्र. क्र . २५१/ रस्ते -८, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक 
५ जुलै २०१६ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे . 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक 
खाक्षेस - २०१६/प्र. क्र . २४७/ रस्ते- ८, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये 
या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती 
महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) हा महामार्ग असल्याचे व राज्य 
मार्ग(विशेष) क्रमांक २ म्हणून तो वर्गीकृत केल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे , 
या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नागपूर 
मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) महामार्ग 
प्राधिकरण आहे . 

आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट- कलम (२) अन्वये या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम 
करणे यासाठी स्वत: हून क्षेत्र निश्चित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम १९ - फ च्या पोट - कलम ( २) 
अन्वये, या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी त्यांच्या 
जमिनींचा समावेश करण्याकरिता जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित 
व्यक्तींनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर केले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट -कलम (३) अन्वये महामार्गाचेबांधकाम करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता ही योजना लागू करण्याचेठरविले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट - कलम ( ४ ) अन्वये महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे 
पाठविला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमान्वये या 
योजनेसाठीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची सक्षम प्राधिकाऱ्याला विनंती 
केली आहे ; 

त्याअर्थी, आता, या अधिनियमाच्या कलम १९ - ग च्या पोट - कलम ( १) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास 
समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, सक्षम प्राधिकारी 
याद्वारे अनुसूची- तीन मध्ये संक्षिप्तपणे विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेअंतर्गत 
अनुसूची- दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी अनुसूची- एक मध्ये 


( २) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस - २०१६/ प्र. क्र . २५१/रस्ते-८ , मादाम 
कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक 
४ जानेवारी २०१७ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे. 


राहुल पाटील , 

सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी / त्र्यंबक , 

जिल्हा नाशिक. 


नाशिक , ३१ मार्च २०१७. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक ( पैकी) 


विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा योजनेचा उद्देश घोषित 
करीत आहे ; आणि 

(एक) ज्यांच्या जमिनींचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे , 
त्या जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी 
नमुना -४ मध्ये हरकती किंवा सूचना मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्यासमोर 
उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; आणि 

( दोन ) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीनमालकांच्या 
व हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरिता ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग 
प्राधिकरण वेळोवेळी वाढवून देईल , अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी 
नमुना -५ मध्ये हमी -नि - शपथपत्र यासह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना 
त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; 

जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी दिलेली या योजनेमधील 
ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही ; 

या योजनेअंतर्गत महामार्गाचेबांधकाम करणे यासाठी निश्चित करण्यात 
आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत ही महामार्ग प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत 
जमीनमालकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी 
खुली ठेवण्यात आली आहे आणि तसेच या प्राधिकरणांच्या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे . 

ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत 
जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींची 
किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना 
त्यांच्या हरकतींच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री 
पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा कोणत्याही 
कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 

अनुसूची – एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन ( सुधारित ) 
जिल्हा नाशिक, तालुका इगतपुरी, गाव बोर्ली 


११३ 


हे . आर 
१०६ 
१०६ / १ 
१०६/ २ 
१०६/ ३ 
१०६/ ४ 
१०६ / ५ 
१०६ / ६ 

.. २० ०५९ 
१०६ / ७ 
१०६/ ८ 
१०६ / ९ 
१०६ / १० 
१०६/ ११ 
१०६ / १२ 

२ ५९२ 
... ० ३७५ 

.. ० ००० 

एकूण .. २५ ७१० 
टीप - बोर्ली गावातून बोगदा जाणार आहे . 

अनुसूची – दोन 
प्रयोजन . - नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग ( महाराष्ट्र 
समृद्धी महामार्ग) चे बांधकाम करणे. 

अनुसूची - तीन 

जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरूप 
( १) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस - २०१६/ प्र. क्र . २५१/रस्ते- ८ , मादाम 
कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ , दिनांक 
५ जुलै २०१६ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे. 


११४ 


११५ 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक ( पैकी ) 


ho 


१७० 


१ ०३४ 


१७३ 


० 


(२) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस -२०१६/प्र. क्र . २५१ / रस्ते-८, मादाम 
कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक 
४ जानेवारी २०१७ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे . 
टीप- बोर्ली गावातून बोगदा जाणार आहे . 

राहुल पाटील , 

सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी / त्र्यंबक , 

जिल्हा नाशिक . 
नाशिक , १९ एप्रिल २०१७ . 


० 


० 


० 


० 


१२० 


... 


० ३१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


४९ 


जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत प्रारंभिक 

अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमान्वये या 
योजनेसाठीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची सक्षम प्राधिकाऱ्याला विनंती 
केली आहे ; 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक म. स.म. भू. संच प्र./ इगत./ २२/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासनाने, शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस 
२०१६/ प्र. क्र . २५१/ रस्ते -८, दिनांक ५ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र 
महामार्ग अधिनियमान्वये (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ अधिनियम ” असा 
केला आहे) जमीन एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ योजना ” असा केला आहे) महामार्गाचेबांधकाम करण्याचे घोषित केले 


त्याअर्थी, आता या अधिनियमाच्या कलम १९ - ग च्या पोट- कलम ( १) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास 
समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , सक्षम प्राधिकारी 
याद्वारे अनुसूची- तीन मध्ये संक्षिप्तपणे विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेअंतर्गत 
अनुसूची- दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी अनुसूची -एक मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा योजनेचा उद्देश घोषित 
करीत आहे ; आणि 


आहे ; 


(एक) ज्यांच्या जमिनींचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे , 
त्या जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी 
नमुना -४ मध्ये हरकती किंवा सूचना मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्यासमोर 
उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; आणि 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक 
खाक्षेस - २०१६ / प्र.क्र . २४७/ रस्ते - ८, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये 
या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती 
महामार्ग (महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) हा महामार्ग असल्याचे व राज्य 
मार्ग(विशेष ) क्रमांक २ म्हणून तो वर्गीकृत केल्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे , 
या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नागपूर 
मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) महामार्ग 
प्राधिकरण आहे. 


( दोन) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीनमालकांच्या 
व हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरिता ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग 
प्राधिकरण वेळोवेळी वाढवून देईल , अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी 
नमुना-५ मध्ये हमी - नि- शपथपत्र यासह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना 
त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट- कलम (२) अन्वये या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम 
करणे यासाठी स्वत : हून क्षेत्र निश्चित केले आहे ; 


जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी दिलेली या योजनेमधील 
ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम १९ - फ च्या पोट - कलम ( २) 
अन्वये, या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी त्यांच्या 
जमिनींचा समावेश करण्याकरिता जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित 
व्यक्तींनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर केले आहेत ; 


या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी निश्चित करण्यात 
आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत ही महामार्ग प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत 
जमीनमालकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी 
खुली ठेवण्यात आली आहे आणि तसेच या प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट -कलम ( ३) अन्वये महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता ही योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट - कलम ( ४) अन्वये महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकायाकडे 
पाठविला आहे ; 


ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत 
जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींची 
किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना 
त्यांच्या हरकतींच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री 
पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा कोणत्याही 
कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


अनुसूची – एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव वाघ्याचीवाडी 


जमीन एकत्रीकरण योजनेचा उद्देश घोषित करण्याबाबत प्रारंभिक 

अधिसूचना. 


जिल्हा नाशिक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


हे . आर 


क्रमांक म . स. म. भू. संच प्र. / इगत ./ २३/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासनाने, शासन निर्णय , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक खाक्षेस 
२०१६/प्र . क्र . २५१/ रस्ते -८, दिनांक ५ जुलै २०१६ अन्वये महाराष्ट्र 
महामार्ग अधिनियमान्वये ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ अधिनियम ” असा 
केला आहे) जमीन एकत्रीकरण योजनेअंतर्गत (यात यापुढे जिचा निर्देश 
“योजना ” असा केला आहे) महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे घोषित केले 
आहे ; 


.. 


१ ३४८ 


० 


० ५८९ 


४ ६३९ 


० ००५ 


० ९८६ 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये 
प्रसिद्ध केलेली शासकीय अधिसूचना , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक 
खाक्षेस - २०१६ / प्र.क्र . २४७/ रस्ते -८, दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये 
या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती 
महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) हा महामार्ग असल्याचे व राज्य 
मार्ग (विशेष ) क्रमांक २ म्हणून तो वर्गीकृत केल्याचे घोषित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे, 
या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे नागपूर 
मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) महामार्ग 
प्राधिकरण आहे ; 


... ० ३२५ 

एकूण . . ११ ८९४ 
टीप - वाघ्याचीवाडी गावातून बोगदा जाणार आहे . 

अनुसूची – दोन 
प्रयोजन .- नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग ( महाराष्ट्र । 
समृद्धी महामार्ग) चे बांधकाम करणे . 

अनुसूची - तीन 

जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरूप 
(१) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस- २०१६/ प्र. क्र . २५१/ रस्ते -८, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक 
५ जुलै २०१६ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे . 

( २) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस - २०१६ /प्र. क्र . २५१ / रस्ते - ८, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक 
४ जानेवारी २०१७ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे . 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९-फच्या पोट - कलम (२) अन्वये या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम 
करणे यासाठी स्वत :हून क्षेत्र निश्चित केले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अधिनियमाच्या कलम १९ - फ च्या पोट - कलम (२) 
अन्वये, या योजनेअंतर्गत महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी त्यांच्या 
जमिनींचा समावेश करण्याकरिता जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित 
व्यक्तींनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज सादर केले आहेत ; 


राहुल पाटील , 

सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, इगतपुरी / त्र्यंबक , 

जिल्हा नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट- कलम ( ३) अन्वये महामार्गाचेबांधकाम करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता ही योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे ; 


नाशिक , १९ एप्रिल २०१७ . 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम 
१९ - फ च्या पोट - कलम (४) अन्वये महामार्गाचे बांधकाम करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे 
पाठविला आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३ , २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


५१ 


आणि ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमान्वये या 
योजनेसाठीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची सक्षम प्राधिकाऱ्याला विनंती 
केली आहे ; 


अनुसूची – एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका इगतपुरी, गाव फागुळगव्हाण 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 


हे . आर 


त्याअर्थी, आता या अधिनियमाच्या कलम १९ -ग च्या पोट -कलम ( १) 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास 
समर्थन करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , सक्षम प्राधिकारी 
याद्वारे अनुसूची- तीन मध्ये संक्षिप्तपणे विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेअंतर्गत 
अनुसूची- दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी अनुसूची- एक मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अधिसूचित करण्याचा योजनेचा उद्देश घोषित 
करीत आहे ; आणि 


९२ पै . 


० ००६ 


५४८ पै. 


० ३८४ 


५४५ पै. 


० 


० ०९६ 


५४४ पै . 


० ९७९ 


५४३ पै. 


० ०७९ 


(एक ) ज्यांच्या जमिनींचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे , 
त्या जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सक्षम प्राधिकारी 
नमुना - ४ मध्ये हरकती किंवा सूचना मागवित आहेकिंवा त्यांना त्यांच्यासमोर 
उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; आणि 


० 


६७४ 


० १७४ 


५४० पै . 


० २५१ 


५१४ पै. 


० २६४ 


५१५ पै. 


० 


) १७१ 


( दोन ) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीनमालकांच्या 
व हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरिता ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत किंवा महामार्ग 
प्राधिकरण वेळोवेळी वाढवून देईल , अशा कालावधीमध्ये सक्षम प्राधिकारी 
नमुना -५ मध्ये हमी- नि - शपथपत्र यासह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना 
त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे ; 


५१७ 


० 


५१८ पै. 


० ३५३ 


० २५४ 


५१९ पै . 
५२० पै . 
५२१ पै . 


जमीनमालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी दिलेली या योजनेमधील 
ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणार नाही ; 


० १६३ 


० 


० ०५२ 


५३२ पै . 


० 


० ००७ 


० ०१६ 


या योजनेअंतर्गत महामार्गाचेबांधकाम करणे यासाठी निश्चित करण्यात 
आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत ही महामार्ग प्राधिकरणाच्या 
कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत 
जमीनमालकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी 
खुली ठेवण्यात आली आहे आणि तसेच या प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर 
देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 


५१६ 


० ५०२ 


५०३ पै . 


.. 


० ०३२ 


५०४ पै. 


० ३१६ 


५०५ पै. 


० २७३ 


५०६ पै . 


० 


० 


ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत 
जमीनमालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तींकडून प्राप्त झालेल्या हरकतींची 
किंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना 
त्यांच्या हरकतींच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी वा कागदोपत्री 
पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा कोणत्याही 
कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 


५०७ पै. 
५०८ पै . 


० 


५०९ पै . 


.. 


० ३६५ 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


अनुसूची - एक - चालू 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


___ 


_ho 


w 


आर 


० 


४१६ पै . 


० ००९ 


५१० पै. 
५११ पै. 


० 


४२३ पै . 


- 


० ८०५ 
० ०५५ 


२४९ पै . 


하 


० ०७५ 


.. 


० १७० 


하 


०११ 


० 


३९४ पै. 
४२२ पै . 


하 


० ०३६ 


० 


० २०८ 


० ००० 


० ३६१ 


० 


४८९ पै . 
४९० पै . 


० ००३ 


४२१ पै . 
४१२ पै. 
४११ पै. 


० ७३१ 


० 


० ३५९ 


३३७- अ पै. । 
३३७- ब पै. । 


.. 


० ४१३ 


४१० पै . 


० १४४ 


० १४२ 


० ७५५ 


० 


३७९ पै. 
३८० पै. 


० १११ 


२८६ पै. 
O -२ पै. 


. .. 


० ९८१ 


. 


० २९२ 


- 


० ०३८ 


비 


० ६५४ 


다 


___ ० ००० 


다 


० ०५७ 


एकूण .. २८ ५०२ 
टीप- फागुणगव्हाण गावातून बोगदा जाणार आहे. 

अनुसूची - दोन 
प्रयोजन .- नागपूर -मुंबई शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग( महाराष्ट्र 
समृद्धी महामार्ग) चे बांधकाम करणे . 

अनुसूची - तीन 

जमीन एकत्रीकरण योजनेचे स्वरूप 
( १) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस -२०१६ /प्र. क्र . २५१/रस्ते-८ , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक 
५ जुलै २०१६ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे. 


다 


૦ ૮ર૭ 


다 


० ०३४ 


다 


० ८६५ 

०१० 


० 


० ४२९ 


U 


(२) शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस - २०१६/ प्र. क्र . २५१/ रस्ते -८ , मादाम 
कामा रोड , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक 
४ जानेवारी २०१७ अन्वये घोषित केल्याप्रमाणे. 


० 


० 


___ ० ००६ 


४३३ पै . 


राहुल पाटील , 

सक्षम प्राधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , इगतपुरी / त्र्यंबक , 

जिल्हा नाशिक . 


० 


४३४ 


० २२ 


४३२ पै. 


० ०१७ 


नाशिक , १९ एप्रिल २०१७. 


४३१ पै 


.. 


० 


० ०१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


५३ 


मुख्याधिकारी, नगरपंचायत यांजकडून 


अकोले नगरपंचायत, अकोले 


अकोले शहराची विकास योजना 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ 


क्रमांक ३५३ / २०१७. - अकोले नगरपंचायतीने प्रशासकीय ठराव क्रमांक १२५, दिनांक १६ डिसेंबर २०१६ अन्वये नगरपंचायतीच्या हद्दीच्या 
अधिकारक्षेत्रासाठी विकास योजना तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ (१) प्रमाणे जाहीर केला 
आहे. अकोले नगरपंचायतीच्या अधिकारकक्षेतील क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा अकोले नगरपंचायत कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत ( सार्वजनिक सुट्ट्या 
वगळून ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २३ (२ ) अन्वये जनतेस पाहणेसाठी खुला ठेवलेला आहे . 


ज्या कोणी व्यक्तींना यासंबंधी काही सूचना अथवा हरकती पाठवावयाच्या असतील , त्यांनी सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात द्याव्यात , म्हणजे त्यांचा उक्त अधिनियमाच्या कलम २३ ( १) अन्वयेविचार करण्यात 


येईल . 


डॉ . प्रवीण लक्ष्मण निकम , 

__ मुख्याधिकारी, 
अकोले नगरपंचायत , अकोले , 

जिल्हा अहमदनगर. 


अकोले, ११ एप्रिल २०१७. 


AKOLE NAGARPANCHAYAT, AKOLE 


DEVELOPMENT PLAN OF AKOLE 


Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


क्रमांक ३५३/ २०१७. - The Akole Nagarpanchayat by its Resolution No . 125, dated 16th December 2016 
has declared its intention to prepare the Development Plan of Akole under Section 23 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 for the area within its jurisdiction . 


A copy of Plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is kept open for 
inspection by the public on all working days during office hours at the office of Akole Nagarpanchayat as 
required under Section 23 (2 ) of theMaharashtra Regional and Town PlanningAct , 1966 . 


Suggestion or Objections, if any, should be communicated in writing within 60 days from the date of 
publication of this Notification in the Maharashtra GovernmentGazette , which shall be considered by the 
Nagarpanchayat, as required by Section 23 (1) of the Act. 


Dr. PRAVEEN LAXMAN NIKAM , 

Chief Officer , 
Akole Nagarpanchayat, Akole , 

district Ahmednagar. 


Akole , 11th April 2017. 


उपविभागीयअधिकारीयांजकडून 


५४ 


वाचले:फौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४ 


आदेश 


क्रमांककावि/अ.म./१८३/२०१७.-ज्याअर्थी,पुढीलनमूदकेलेल्याअपघातीमृत्यूप्रकरणांमध्येफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम१७४मधीलतरतुदीनुसारमृतव्यक्तींचेमृत्यूचेवर्गीकरणकरणेकामी उपविभागीयपोलीसअधिकारी,कर्जतविभागयांचेमार्फतप्रस्तावयाकार्यालयासप्राप्तझालेआहेत.प्रस्तुतप्रकरणांमध्येउपविभागीयपोलीसअधिकारीयांनीसादरकेलेल्याप्रस्तावासोबतचेअपघातीमृत्यूचेचौकशी अहवाल,चौकशीकागदपत्रे,वैद्यकीयअधिकारीयांचेअहवालइत्यादींचीतपासणीकरणेतआलीआहे.मृतव्यक्तींचेरहिवासाचेकिंवात्यांचेनातेवाईकांचेराहण्याचेठिकाणहेकर्जतउपविभागाचेकार्यक्षेत्राबाहेरचे आहे.मृतव्यक्तींचेनातेवाईकांनाअपघातीमृत्यूबद्दलकाहीतक्रारअगरहरकतआहेकिंवाकसेहेजाणूनघेणेआवश्यकआहे; 

त्याअर्थी,खालीलपरिशिष्टातनमूदअपघातीमृत्यूप्रकरणांतीलव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांसकाहीहरकतअगरतक्रारअसल्यास,हीनावेमहाराष्ट्रशासनराजपत्रातप्रसिद्ध झालेपासून१५दिवसांच्याआतउपविभागीयदंडाधिकारी,कर्जतभाग,कर्जतयांचेकार्यालयातसमक्षहजरराहूनकिंवारजिस्टरपोस्टाद्वारेलेखीस्वरूपातसादरकरावे.पुढीलमृतव्यक्तीच्याजवळच्या नातेवाईकांकडूनमुदतीतहरकतीअगरसूचनाप्राप्तनझालेस,मृतव्यक्तींच्यामृत्यूबाबतत्यांचेजवळचेनातेवाईकांचीकोणाचीकाहीहरकतनाहीअसेसमजण्यातयेऊनफौजदारीप्रक्रियासंहिता,१९७३चेकलम १७४नुसारवउपलब्धकागदपत्रांच्याआधारेमृत्यूच्यावर्गीकरणाबाबतअंतिमआदेशपारितकरण्यातयेतील,याचीसंबंधितमृतव्यक्तीच्यानातेवाईकांनीनोंदघ्यावी. 


परिशिष्ट 


मयतव्यक्तीचेनाव 


वय 


राहणार 


तालुका 


जिल्हा 


मृत्यूचे 


पोलीस स्टेशन २ 


मृत्यूचेठिकाण 


अकस्मात मयतनंबर 


ए.डी.एस. आर.नंबर 


कारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


१ 


१० 


११ 


- 


१ 


जामखेड 


३४/२०१४ 


संजयहरिभाऊपवार 


अ 


जामखेड 


अहमदनगर 


४६ 
/ 
२०१४ 


पिंपळगाव उंडा 


गळफासघेऊनपिंपळगावउंडागावाचे 

शिवारात,तालुकाजामखेड, जिल्हाअहमदनगर. 


२ 


जामखेड 


२६/२००९ 


संध्यासंभाजीबारस्कर 


२० 


वाघा 


जामखेड 


अहमदनगर 


७३/२०१० 


भाजूनजखमी 


सिव्हिलहॉस्पिटल, अहमदनगर. 


होऊन 
. 


३ 


जामखेड 


११/२००६ 


जयश्रीबापूजाधव 


३ 


३६ 


जवळा 


जामखेड 


अहमदनगर 


४२/२०१६ 


सिव्हिलहॉस्पिटल, 


LY 


भाजूनजखमी होऊन. 


अहमदनगर. 


४ 


जामखेड 


३७/२०१५ 


सखुबाईअनिलकाळे 


२० 


चोभेवाडी 


जामखेड 


अहमदनगर 


११७/२०१५ 


भाजूनजखमी होऊन. 


सिव्हिलहॉस्पिटल, अहमदनगर. 


५ 


कर्जत 


७८/२०१३ 


२९ 


काष्टी 


श्रीगोंदा 


अहमदनगर 


६८/२०१५ 


नितीनरामदासगोरखे रुपालीदशरथजाधव 


प्रेमसंबंधातून नैराश्ययेऊन 


२० 


कोंभळीगावाचेशिवारातील विहिरीत,तालुकाकर्जत, जिल्हाअहमदनगर, 


आत्महत्या. 


६ 


कर्जत 


४५/२०१२ 


बाळासाहेबवामननन्नवरे४५ 


हिंगणी 


आष्टी 


बीड 


५५/२०१४ 


सिव्हिलहॉस्पिटल, अहमदनगर. ससूनहॉस्पिटल,पुणे 


७ 


कर्जत 


४४/२०१६ 


अजयछगनजाधव 


३३ 


गंगापूर 


औरंगाबाद 


दिवसी पिंपळगाव 


६४/२०१६ 


दारूचेनशेत पडून. मोटारसायकल घसरूनगंभीर जखमीहोऊन. 


८ 


कर्जत 


४४/२०१४ 


सुनंदाशंकरदळे 


५४ 


भूषणनगर 


केडगाव 


अहमदनगर 


३३/२०१५ 


पाण्यातपडून बुडून. 


बेंर्डीगावाचेशिवारातभीमा 
नदीपात्रात 
, 
तालुका 
कर्जत 
, जिल्हाअहमदनगर. 
नोबल 
हॉस्पिटल 
, 
अहमदनगर 


९ 


कर्जत 


१७/२०१६ 


गणेशविष्णुदेसाई 


२३ 


सावरखेडा 


आष्टी 


बीड 


६८/२०१६ 


विषारीऔषध सेवनकरून. 


१० 


कर्जत 


३९/२०१५ 


राजारामझुंबरगाडे 


३० 


आष्टी 


बीड 


१७३/२०१५ 


निमगाव बोडखा 


अतिदारू सेवनाने. 


भंडारीपेट्रोलपंपासमोर, 
मिरजगाव 
, 
तालुका 
कर्जत 
, जिल्हाअहमदनगर. 


११ 


कर्जत 


४०/२०१४ 


मिराबाईसुखामोरे 


२३ 


करवठा 


शिरपूर 


धुळे 


१३६/२०१५ 


विषारीऔषध सेवनकरून. भाजूनजखमी होऊन. 


भांबोरायेथेराहत्याघरी,तालुका कर्जत,जिल्हाअहमदनगर. खालकरहॉस्पिटल, अहमदनगर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३ , शके १९३९ 


१२ 


कर्जत 


२७/२०१२ 


सोनालीसुनिलगांगर्डे 


कर्जत 


अहमदनगर 


१४२/२०१२ 


१३ 


जामखेड 


४१/२०१४ 


अनितालक्ष्मणपवार 


२५ 


अरणगाव 


जामखेड 


अहमदनगर 


७/२०१५ 


भाजूनजखमी होऊन. 


सिव्हिलहॉस्पिटल, अहमदनगर. 


१४ 


जामखेड 


४८/२००९ 


सखुबाईप्रमोदगर्जे 


२२ 


अरणगाव 


जामखेड 


अहमदनगर 


७४/२०१० 


पाण्यातपडून बुडून. 


कारखीलशेताचेविहीरीवरगर्जे 
वस्ती 
, 
अरणगाव 
, 
तालुका जामखेड,जिल्हाअहमदनगर. सिव्हिलहॉस्पिटल, अहमदनगर. 


१५ 


जामखेड 


१५/२००९ 


मोहिनीसंतोषराजेभोसले 


२० 


नान्नज 


जामखेड 


अहमदनगर 


७९/२००९ 


भाजूनजखमी होऊन. 


१६ 


जामखेड 


५७/२०१० 


इंदुबाईशिवरामपवार 


२६ 


भवरवाडी 


जामखेड 


अहमदनगर 


११/२०११ 


भाजूनजखमी 
होऊन 
. 


सिव्हिलहॉस्पिटल, अहमदनगर. 


१७ 


जामखेड 


१६/२०१४ 


सोनालीसंतोषरोडे 


१८ 


जवळी 


जामखेड 


अहमदनगर 


२६ 
/ 
२०१४ 


भाजूनजखमी होऊन. 


नवोदयहॉस्पिटल,अहमदनगर 


५५ 


परिशिष्ट 
- 
चालू 


५६ 


मयतव्यक्तीचेनाव 


राहणार 


पोलीस स्टेशन 


तालुका 


जिल्हा 


अकस्मात मयतनंबर 


ए.डी.एस. आर.नंबर 


मृत्यूचेठिकाण 


मृत्यूचे कारण १० 


० 


११ 


१८ 


जामखेड 


२२/२००९ 


अनोळखीइसम 


५५ 


-- 


२६/२०१० 


१९ 


कर्जत 


४९/२०१४ 


मनोजजगदीशयादव 


२२ 


करावधा, 


भापट राणी 


देवरियाराज्य, उत्तरप्रदेश. 


६०/२०१५ 


माळीपूर. 


आजारानेमयतजवळाशिवार,तालुका 

जामखेड 
, 
जिल्हा 
अहमदनगर 
. कारखान्यातकामअंबालिकाशुगरकारखाना करतअसतानापायप्रा.लि.,तालुकाकर्जत,जिल्हा घसरूनपडून.अहमदनगर. भाजूनजखमीविखेपाटीलमेमोरियलहॉस्पिटल, होऊन. 
विळद 
घाट 
, 
अहमदनगर 
. 


२० 


जामखेड 


१२/२०१५ 


अर्चनानवनाथमते 


२३ 


जवळा 


जामखेड 


अहमदनगर 


१०१/२०१५ 


सदरचाआदेशआजदिनांक११एप्रिल२०१७रोजीमाझेसही,शिक्क्यानिशीदिलाअसे. 


रवींद्रठाकरे, उपविभागीयअधिकारी, कर्जतउपविभाग,कर्जत, 

जिल्हाअहमदनगर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल २७ ते मे ३, २०१७ / वैशाख ७ - १३, शके १९३९ 


कर्जत,११एप्रिल२०१७. 


ONBEHALFOFGOVERNMENTPRINTING,STATIONERYANDPUBLICATION,PRINTEDANDPUBLISHEDBYSHRINARESHMAHADEORAOGOTE,PRINTEDATYERAWADAPRISONPRESS,PRISONCOMPOUND, YERAWADA,PUNE-411006ANDPUBLISHEDATYERAWADAPRISONPRESS,PRISONCOMPOUND,YERAWADA,PUNE-411006.EDITOR:SHRINARESHMAHADEORAOGOTE. 


